सन 022-2023 या आर्थिक वर्षात पटकी 
नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०६२९ 
बाब २१- पुरवठा व सामग्री खाली उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातुन पटकी (Cholera) या 
आजारांच्या नियंत्रणासाठी औषधांची खरेदी 
करण्यासाठी एकूण रु.४८,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये अठ्ठेचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२२/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे १ यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/साथरोग /औषध खरेदी प्रस्ताव/प्रशासकीय मान्यता/कक्ष-५८/२०२२/१९९११-१७/२०२२ 
दि.२०.१०.२०२२. 
२) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी मान्य टिप्पणी दि.०७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे १ यांनी त्यांच्या दिनांक 
२०.१०.२०२२ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात पटकी नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०६२९ बाब २१- पुरवठा व सामग्री खाली उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातुन पटकी (Cholera) या आजारांच्या नियंत्रणासाठी औषधांची खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध 
असलेल्या रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष फक्त ) इतक्या मंजुर अनुदानातुन एकूण 
रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात पटकी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०६२९ बाब 
२१- पुरवठा व सामग्री खाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातुन पटकी (Cholera) या आजारांच्या 
नियंत्रणासाठी औषधांची खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
अठठेचाळीस लक्ष फक्त ) इतक्या मंजुर अनुदानातुन एकूण रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस 
लक्ष फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात पटकी नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष २२१० ०६२९ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री खाळीळ उपलब्ध असलेल्या 
रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२२/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-८ 


येणार आहे. तरी सदर रक्कमेच्या खरेदीस परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र-१ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


(Amount in Rs.) 


Appro ved Administrative 
Sr Budget in State Approval 
* | CRC code | Name of Head Budget in Budget 
no Proposal AA 
2022-23 (In Rs.) Source 
(In Rs.) : 
{> |:29:10:0699.."|| note Cont 48,00,000 48,00,000 State Budget 
Programme 
विवरणपत्र-२ 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
i Medicine Name CS total DHO Consolida Rate As per शि Rs. 
No. Annual total ted Total per WBD 
Demand Annual of CS + unit/ Available 
as per E- | Demand DHO bottle Grant 
Aushadhi | as per E- Demand Rs. Procureme 
Aushadhi nt Quantity 
fie === 4 ‘20 | ly 3__| 1 ee | 5 | | 6 | 7 
1 | NorfloxacinTab. | 4798120 | 24061006 | 28769126 | 1.66 | 1650000 2739000 
400mg 
2 | Doxycycline Cap/ | 15344450 | 40759108 | 53103558 ०७ | 2146875 2061000 
Tab 100mg 
Total Rs. 4800000 
०२. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग 


प्रमाणपत्र सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे- १ यांनी प्रमाणित केले आहे. 
तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.०७.१०.२०२२ रोजीच्या 
टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 


नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
पृष्ठ ५पैकी २ 


०३. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२२/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-८ 


प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 

सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सदरहू औषधांची आव्यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीळा फायदा होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग-४, दिनांक 
१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खरेदीसाठी अंदाजे अंदाजित रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठठेचाळीस लक्ष फक्‍त.) इतका खर्च 
अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात पटकी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष 
२२१० ०६२९ बाब-२१ पुरवठा व सामुग्री खाळील उपलब्ध असलेल्या रु.४८,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
अठठेचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात येणार आहे. सदरची खरेदी 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती 
(Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२२/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-८ 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेत करण्यात यावा. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील 
अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 
नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, 
मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग), पुणे -१ यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१७३३२१०५१७ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 

V | J AY K U M A R 0c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
| AX M A N RA S5AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.12.07 17:53:36 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -२०२२/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-८ 


) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व WANA), ARPA सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


